राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०१९- 
२० मध्ये करावयाच्या प्रसिध्दी व जनजागृती 
उपक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र. २६७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक रुग्णालय मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक - मावज २०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 
दि.०५.०१.२०१७ 


२) आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय, मुंबई 
यांचे पत्र क्रमांक- राआअ/आईसी/प्र.मा. /२९३६ /२०१९,दिनांक- २३.०८.२०१९. 


प्रस्तावना: 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आयईसी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (पीआयपी) 


२०१९-२० महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक २१/८/२०१९ च्या 


पत्रान्वये दिनांक ३१/०७/२०१९ रोजीच्या मंजुर केलेल्या माध्यम आराखडयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य 


कार्यक्रमांच्या प्रसिध्दी व जनजागृतीचा उपक्रम आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत केंद्र शासनाकडून मंजूर आयईसी प्रकल्प अंमलबजावणी 


आराखडा (पीआयपी) २०१९-२० नुसार खालील उपक्रमांच्या अंमलबजावणीस आणि त्यासाठी 


MARI अनुदान खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र.२६७/आरोग्य-३ 


अ. कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च | एकुण 
क्र. (रुपये (रुपये 
लाखात) लाखात) 
i माता आरोग्य दूरदर्शन सहयाद्री ४.०६८ ४९.३९८ 
(Maternal Health) og 
खाजगी टीव्ही चॅनल्स २४.३३ 
एक्सेस कार्ड १८.६० 
क्रिएटीव्ह २.४० 
2 | बाल आरोग्य chia । एमएसआरटीसी ऑडिओ ३०.७२ २३५.९४८ 
Health) Aira 
MAGS रुग्णालयातील होर्डिंग्ज ९.६० 
एमएसआरटीसी बस स्टँड ब्रँडींग ३५.०० 
एमएसआरटीसी पॅनल ४५.५० 
सिनेमागृहात जाहिरात ३७.०० 
डिजीटल वॉल पेंटींग ४०.०० 
प-लीपबुक १२.०० 
पुणे बस शेल्टर २३.३२८ 
क्रिएटीव्ह २.८० 
३ | बाल आरोग्य (२० आकाडावाणी / कम्युनिटी रेडिओ १.५० २.० 
Child Health) 
क्रिएटीव्ह ०.५० 
४ ।बाल आरोग्य(का॥/ | क्रिएटीव्ह ३.०० ३.० 
participatory care) 
५ | कुटुंब कल्याण (Family । वर्तमानपत्र ३०.२० १६८.८७५ 
Planning) ¥ 
एमएसआरटीसी पॅनल ६७.६० 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र.२६७/आरोग्य-३ 


अ. कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च | एकुण 
क्र. (रुपये (रुपये 
लाखात) लाखात) 
एमएसआरटीसी होर्डिंग्ज ३०.१७५ 
एमएसआरटीसी ऑडिओ ३८.४० 
क्रिएटीव्ह २.५० 
६ | मासिक पाळी प-लीपबुक ३.०० शि 88 
स्वच्छता योजना ate ae 
(PMHS) 
क्रिएटीव्ह ०.४४ 
७ | किशोरवयीन आरोग्य | पॉकेट बुक ४.०० ५.२३ 
कार्यक्रम (ARSH) 
पोस्टर्स / स्टीकर १.०३ 
क्रिएटीव्ह ०.२० 
८ | नियमित लसीकरण व | दूरदर्शन सहयाद्री ४२.३३६ ३८१.३५४ 
PR इंद्रधनुष्य say 
- ae 3 एमएसआरटीसी ब्रँडींग ७०.०० 
लसिकरण 
(Routine Immunization/ | खाजगी टीव्ही चॅनल्स ४८.६६ 
॥॥ २.०) 
खाजगी एफएम वाहिनी २८.६० 
आकाडठावाणी २०.४० 
एमएसआरटीसी पॅनल ७४.१० 
लोक कळा पथक २२.७० 
पुणे बस शोल्टर १२.९६ 
पोस्टर्स / स्टीकर ५.०० 
रेल्वे स्टेशन एलईडी २३.२९८ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र.२६७/आरोग्य-३ 


अ. कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च | एकुण 
क्र. (रुपये (रुपये 
लाखात) लाखात) 
एमएसआरटीसी होर्डिंग्ज २४.८० 
क्रिएटीव्ह ८.५० 
| प्रसवपुर्व afer दूरदर्शन सहयाद्री ४.०६८ ४६.१८८ 
निदान कायदा (PNDT) S 
खाजगी टीव्ही चॅनल्स १६.२२ 
बॅनर्स ११.३० 
लोक कळला पथक ०८.३० 
क्रिएटीव्ह ६.३० 
| ० | रक्‍तसंक्रमण व खाजगी एफएम वाहिनी १४.३० ९९.५५ 
रक्‍तविषयक आजार 
आकाडठवावाणी १७.०० 
(Blood Services & 
Disorders) पुणे बस शेल्टर २६.२५ 
मुंबई मनपा रुग्णालय एलईडी १६.०० 
स्क्रीन 
पोस्टर्स / स्टीकर ३.०० 
सिनेमागृहात जाहिरात १८.५० 
क्रिएटीव्ह ४.५० 
१ १ । राष्ट्रीय कर्णषधिरत्व | एमएसआरटीसी पॅनल १०.४० २५.२८ 
प्रतिबंध व नियंत्रण चाच फक 
कार्यक्रम (NPPCD) ; 
स्टँडी १.६८ 
आरोग्य दिन साजरे करणे २.०० 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र.२६७/आरोग्य-३ 


अ. कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च | एकुण 
क्र. (रुपये (रुपये 
लाखात) लाखात) 
क्रिएटीव्ह ०.२० 
१२ । राष्ट्रीय पॅलीऐटीव स्टँडी 3,00 ५.० 
केअर कार्यक्रम (NPPC) 
फोल्डर्स १.८० 
क्रिएटीव्ह ०.२० 
१३ । राष्ट्रीय फ्लोरोसीस ।फोल्डर्स २.०० 7 ० 
प्रतिबंध व नियंञण स्टडी 
कोर स्टंडी ३.०० 
कार्यक्रम (NPPCF) 
पोस्टर्स / स्टीकर १.८० 
क्रिएटीव्ह ०.२० 
१४ । राष्ट्रीय आयोडिन बॅनर्स / CORT ०.३९५५ १.७९५५ 
न्युनता विकार स्टडी 
ag Test ०.९० 
नियंञण कार्यक्रम 
(NIDDCP) क्रिएटीव्ह ०.५० 
१५ । राष्ट्रीय किटकजन्य । खाजगी एफएम वाहिनी ७.१५ १९.२९९५९ 
आजार नियंञण aa 
a बतील बॅनर्स ११.५४९५९ 
कार्यक्रम हिवताप 
(NVBDCP - Malaria) क्रिएटीव्ह ०.६० 
१६ । डेंगू व चिकूनगुनिया । आकाशवाणी १७.०० १८.८० 
(Dengue & 
Chikungunya) सोशल मिडीया Mee 
क्रिएटीव्ह ०,८७० 
१७ | जेई (WEB) एमएसआरटीसी होर्डिंग्ज ११.८९९९५ १२.३९९९५ 
क्रिएटीव्ह ०.५० 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र.२६७/आरोग्य-३ 


अ. कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च | एकुण 
क्र. (रुपये (रुपये 
लाखात) लाखात) 
१८ | राष्ट्रीय कुष्ठरोग वर्तमानपत्र १५.१० २८.४ 
निर्मुलन कार्यक्रम 25 iin 
डिजीटल १२. 
त डिजीटल वॉल पेंटींग ३.०० 
क्रिएटीव्ह ०.३० 
१९ । राष्ट्रीय क्षयरोग वर्तमानपत्र १५.१० १६९.१११ 
निर्मुलन कार्यक्रम व या ae 
Bree खाजगी एफएम वाहिन् । 
एमएसआरटीसी बस स्टँड ब्रँडींग २१.८७५ 
आकाडठावाणी १७.०० 
रेल्वे एलईडी २७.२१६ 
दूरदर्शन सहयाद्री २४.४० 
मुंबई मनपा रुग्णालय एलईडी १०.०० 
स्क्रीन 
आरोग्य दिन साजरे करणे ६.०० 
एक्सेस कार्ड १३.०२ 
शासकीय रुग्णालयातील होर्डिंग्ज ९.६० 
क्रिएटीव्ह ८.९० 
२० | राष्ट्रीय अंधत्व पद्रर्शान संच ९.४५ ९.४५ 
नियंञण कार्यक्रम 
(NPCB) 
२१ । राष्ट्रीय मानसिक टीव्ही स्क्रोळ ४.५० ५९.३७३ 
आरोग्य कार्यक्रम 
प-लीपबुक २.०० 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र.२६७/आरोग्य-३ 


अ. कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च | एकुण 
क्र. (रुपये (रुपये 
लाखात) लाखात) 
१: तना लत एमएसआरटीसी बस स्टँड ब्रँडींग १३.१२५ 
generation) 
रेल्वे स्टेशन एलईडी २३.३२८ 
एमएसआरटीसी होर्डिंग्ज १५.६२ 
क्रिएटीव्ह ०,८७० 
२२ । राष्ट्रीय वृध्दापकाळ । आकाडवावाणी ८.५० ३६.७५ 
शुश्रुषा कार्यक्रम गा 
(NPHCE) ~ as 
टीव्ही स्क्रोल ५.५० 
एक्सेस कार्ड १०.०० 
संकेत स्थळावरील डिजीटल १०.०० 
लायब्ररी 
क्रिएटीव्ह ०.७५ 
२३ राष्ट्रीय वृध्दापकाळ । विनायल बोर्ड १.७० | .७० 
शुश्रुषा कार्यक्रम 
(NPHCE Any other IEC) 
२४ । राष्ट्रीय तंबाकू दूरदर्शन सहयाद्री १०.८४८ १३७.९९८ 
नियंञण कार्यक्रम लायन 
र” एमएसआरटीसी बस स्टॅंड ब्रँडींग २६.२५ 
(NTCP) 
खाजगी टीव्ही चॅनल्स ३६.०० 
डिजीटल वॉल पेंटींग १५.०० 
एयरपोर्टवरील डिजीटल fered १०.०० 
बोर्ड 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र.२६७/आरोग्य-३ 


अ. कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च | एकुण 
क्र. (रुपये (रुपये 
लाखात) लाखात) 
एमएसआरटीसी पॅनल ३०.०० 
आरोग्य दिन साजरे करणे ६.०० 
क्रिएटीव्ह ३.९० 
२५ | राष्ट्रीय कर्करोग, वर्तमानपत्र १५.१० ६९.४४२४६ 
मधुमेहा, हद्य व हाच 
रक्ता तित्या पवत आकाडठावाणी ३०.६० 
रक्तवाहिन्या विषयक 
आजार व पक्षाघात एयरपोर्टवरील डिजीटल डिस्ल्पे १७.३४२४६ 
प्रतिबंध कार्यक्रम बोर्ड 
(NPCDCS) 
आरोग्य दिन साजरे करणे ५.०० 
क्रिएटीव्ह १.४० 
२६ । राष्ट्रीय कर्करोग, फोल्डर्स १०.०० ६७.९२४ 
मधुमेहा, हद्य व 
प-लीपबुक २०.४० 
रक्तवाहिन्या विषयक g 
आजार व पक्षाघात एमएसआरटीसी बस स्टँड ब्रँडींग १७.५० 
प्रतिबंध कार्यक्रम 
आ तह रेल्वे स्टेशन एलईडी ११.६६४ 
शासकीय रुग्णालयातील होर्डिंग्ज ६.९६ 
क्रिएटीव्ह १.४० 
२७ । राष्ट्रीय कर्करोग, वर्तमानपत्र १५.१० ६९.०४४४६ 
मधुमेहा, हद्य व 
उजवा या $ pee विनायल बोर्ड २.७५ 
रक्तवाहिन्या विषयक 
आजार व पक्षाघात एमएसआरटीसी बस स्टँड ब्रँडींग १७.५० 
प्रतिबंध कार्यक्रम 
एयरपोर्टवरील डिजीटल डिस्ल्पे १७.३४२४६ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र.२६७/आरोग्य-३ 


अ. कार्यक्रमाचे नाव माध्यम अपेक्षित खर्च | एकुण 
क्र. (रुपये (रुपये 
लाखात) लाखात) 
(NPCDCS) बोर्ड 
रेल्वे स्टेशन एलईडी १५.५५२ 
क्रिएटीव्ह ०,८७० 
२८ । सामाजिक बदल लाईव्ह स्ट्रीमिंग १५.२० २५.१९८५१ 
संवाद (SBCC / IEC / 
सिनेमागृहात जाहिरात ९.९९८५१ 
Advocacy) 
२९ | आपात्कालीन गॅन्ट्रीज २३.०० ५०.० 
वैदयकिय सेवा rs 
एमएसआरटीसी बस स्टँड क 
eve एमएसआरटीसी बस स्टॅंड ब्रँडींग २६.२५ 
क्रिएटीव्ह ०.७५ 
३० । राष्ट्रीय मौखिक माहिती पुस्तिका १.०० ५०.९३ 
आरोग्य कार्यक्रम = a 
(NOHP) Sa 
पॉली विनायल बोर्ड ४३.७५ 
पि-लप बुक ०१.९८ 
बॅचेस १.२० 
किंएटीव्ह ०१.०० 
एकुण १८६३.८७९४७ 


२. वरील प्रस्तावातील नमूद विविध उपक्रमांसाठी आवश्‍यक रु. १८६३.८७९४७ लक्ष/- इतका खर्च 


(पीआयपी) २०१९-२० नूसार सर्व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रसिध्दी व जनजागृतीसाठी 


सन २०१९-२० मधील मंजुर निधीमधून भागविण्यात यावा. सदर जनजागृती उपक्रमांची 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र.२६७/आरोग्य-३ 


अंमलबजावणीची कार्यवाही महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत 
करण्यात यावी. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध आरोग्य विषयक उपक्रमांविषयीची जनजागृतीबाबतची 

देयके अदा करण्यापुर्वी दुरचित्रवाणी, रेडीओ, वृत्तपत्रे, जाहिरात फलक, एसटी बस पॅनल तसेच एसटी 
बसमधील सीटबॅक, एसटी स्टॅडवरील होर्डींग, प्रवासी रिक्षा पॅनल, रेल्वे डिस्प्ले, एसएमएसव्दारे 
संदेश, सिनेमागृहात प्रसिध्दी, पीव्हीसी बॅनर्स इ.विविध प्रसिध्दी साधनांव्दारे संबंधीत सर्व 
उपक्रमांअंतर्गत मंजुर केलेल्या जाहिरातींची संख्या व प्रत्यक्ष vera HSS संख्या बरोबर 
असल्याबाबत खात्री करुन घेण्यासाठी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुंबई यांनी व्यवस्था तयार करावी. तद्‌नंतरच देयक अदा करणेबाबत पुढील कार्यवाही 
करावी. 


8. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१६१३२२१३६६१७ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h anl Dinesh Kadam Patil 


: CN = Roshani Dinesh 
1 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | a e 5 h Maharashtra, O = 
», Government Of 

Kad am Pati | Maharashtra, OU = Public 

Health Department 

Date: 2019.10.25 17:07:43 

+05'30' 


(रो. दि. waa -पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईसी २०१९/प्र.क्र.२६७/आरोग्य-३ 


३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

५. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन)आरोग्य सेवा, मुंबई. 

६. उप संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन 4), मंत्राळय, मुंबई. 

९. अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कु.क./अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


